मा. सर्वोच्च न्यायालय यांच्या 
आदेशानुसार बाधीत होणाऱ्या 
अनुज्ञप्तीच्या स्थलांतरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. बीपीए०४१७/प्र.क्र.9१(भाग-१)/राउशु-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जुले ,२०१७. 


वाचा- १) शासन परिपत्रक क्र. एफएलआर १३०२/सीआर-५७/इएक्ससी-२, दि.०१/०२/२००५. 


२) मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या सिव्हील अपिल क्र. १२१६४-१२६६६/२०१६ 
व त्याअंतर्गत पुनर्विचार याचिका क्र. ६६८८/२०१७ व इतर मधील आदेश. 


३) शासन परिपत्रक क्र. बीपीए०४१७/प्र.क्र.9१ (भाग-१/राउशु-२ दिनांक ०७.०६.२०१७. 
परिपत्रक 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या सिव्हील अपिल क्र. १२१६४- 
१२६६६/२०१६ व त्याअंतर्गत पुनर्विचार याचिका क्र. ६६८८/२०१७ व इतर मधील दि.१५ डिसेंबर, 
२०१६ व दि. ३१ मार्च, २०१७ रोजी पारीत केलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रीय महामार्ग / राज्य 
मार्गापासून ५०० मीटर तर सुमारे वीस हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रातील २२० 
मीटर अंतरातील मद्य विक्री अनुज्ञप्त्या दि.०१ एप्रिल, २०१७ पासून बंद करण्याबाबत व नवीन 
मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या मंजुर न करण्याबाबत seat केळे आहे. त्यानुसार सदर आदेशाची 
दि.०१/०४/२०१७ पासून तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 
दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने किरकोळ मद्य विक्री अनुज्ञप्त्यांचे मंजूर व स्थलांतराचे नवीन निकष 
व नियम शासन अधिसूचना क्र. बीपीए०४१७/प्र.क्र.७१/राउश्यु-२ दि. ७ जून, २०१७ अन्वये 
नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार अनुज्ञप्ती मंजुरी/स्थलांतरण 
करण्याबाबत उपरोक्त संदर्भ H.3 येथील परिपत्रकान्वये सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. आता 
शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, सदर अनुज्ञप्त्यांच्या स्थलांतरण्यामध्ये काही जिल्हयात 
भिन्न कार्यवाही होत आहे. त्यामुळे याद्वारे स्पष्ट सूचना पुन्हा देण्यात येत आहेत. 


१. संबंधित नियमवलींच्या तरतुदीप्रमाणे स्थलांतरण होणाऱ्या प्रस्तावित जागेचे सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांचे अधिकृत बांधकामाचा दाखला बंधनकारक आहे. काही प्रकरणात असा 
दाखला सादर करण्यास अडचणी निर्माण होतात उदा.इमारत फार जुनी असते किंवा 
इमारतीत फक्त व्यावसायिक गाळे पूर्ण असतात व इतर बांधकाम सुरु असते. अज्ञा 
वेळी पुढीलपैकी एखादा पुरावा ग्राहय धरुन बांधकाम अधिकृत आहे असे समजण्यास 
हरकत नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बीपीए०४१७/प्र.क्र.७१(भाग-१)/राउशु-२, 


अ) जागेची मालकी हक्काचे कागदपत्रे उदा. नोंदणी, ७/१२ उतारा 
ब) अद्यावत मालमत्ता कर भरत असल्याबाबत पुरावा 
क) ग्रामपंचायत नोंदणी उतारा क्र.८ 


२. तसेच संदर्भ क्र.३ येथील नमूद परिपत्रकात ज्या ठिकाणी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती कार्यरत आहे 
त्या परिसरात दुसर्‍या अनुज्ञप्तीच्या स्थलांतरणास पोळीस विभागाचा कायदा व सुव्यवस्थेचा 
अहवाल मागवू नये अशा स्पष्ट सूचना देऊनसुध्दा काही जिल्हयात असे अहवाल मागविण्यात येत 
आहेत असे झासनाच्या निदर्शनास आले आहे. यामध्ये होणारा अनाठायी विलंब टाळण्यासाठी पुन्हा 
स्पष्ट करण्यात येते की, दिनांक ३१.०३.१७ पर्यंत ज्या अनुज्ञप्त्यां कार्यरत होत्या व तद्नंतर 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये बंद झाल्या असल्यास व अज्ञा वेळी अनुज्ञप्तीचे स्थलांतरण 
त्याच परिसरात, जरी सर्व अनुज्ञप्त्या बंद झाल्या असतील तरी होत असेल तर अशा वेळी कायदा व 
सुव्यवस्थेचा पोळीस विभागाचा अहवाल मागविण्यात येऊ नये. याद्वारे असेही स्पष्ट करण्यात येते 
की, स्थलांतरणास विलंब झाल्याने अवैध मद्य विक्रीत होणारी वाढ यासाठी संबंधित जिल्हा 
अधीक्षक, राज्य उत्पादन Bow यांना जबाबदार धरण्यात येईल . 


३. तसेच नुतनीकरण करताना संबधीत जागेचा वाणिज्य (commercial) वापर अनुज्ञेय 
असल्याचा सक्षम प्राधिकरणाचा मंजूर THAN व अकृषिक प्रमाणपत्र (N.A.) असावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१७०७२५१४२५१०८७२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Punam Hiraman Wagde 


Punam Hirama n 1000020000. 


epartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=26d7295f0f289d96eecb9e1 2c2850ebd4f894edc 


Wa d e 0ea69760a3c1561515a6bf87, cn=Punam Hiraman Wagde 
Date: 2017.07.25 14:32:37 +05'30' 


(पु. हि. वागदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 


) 
) 
) सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 
) 
) 


AD 


AN 


9८ 


कार्यासन अधिकारी (राउशु-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


५) निवडनस्ती राउशु-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


